आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता शासकीय आश्रमशाळांचे 
बांधकाम (टिएसपी)लेखाश्ीर्ष (४२२५ ११०९) 
या अंतर्गत निधी वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मार्च, २०२३. 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३  दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.३.२०२३. 
२) शासन निर्णय,आ.वि.वि.,समक्रमांक,दि.०९.०६.२०२२, दि.२५.११.२०२२, दि.२.३.२०२३ व 
दि.१७.३.२०२३. 
३) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष यांचा दि.२७.३.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील 
भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१७) 
आश्रमशाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु. ४००००.०० 
लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत असून सुधारीत अंदाज रु.३७३००.०० लाख इतके मंजूर आहेत. वित्त 
विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन त्यानुसार माहे मार्च, २०२३ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) 
(लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब क्र.५३-मोठी बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. १५६९.०० लाख (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी एकोणसत्तर लाख फक्त) इतका निधी 
खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक 


यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर झासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
Poa | २ ३ PB 
शि अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम २१ १५६९.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या एकूण २१ कामांकरीता रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


3. 


8. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय 
मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या २१ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी व 
वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक यांनी अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी 
वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन 
तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व शार्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४५-२३/व्यय-१४, दिनांक 
१०.३.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


& 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७२०००२४०२२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA te eee 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2 
dfa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E63 


511160B2054D23D8173AD985E5B569A5802 
CEASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.03.28 16:41:26 +05'30° 


(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/नाशिक/नंदुरबार 
. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. 


कार्यासन-५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन-६, दि. २८ मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता किंमत | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
a २ ३ 1 ae 
कार्यकारी अभियंता, सार्व. बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
Ey शासकीय आश्रमशाळा Adal येथे मुलांचे वसतीगृह-१ कका ह 
बांधणे, ता. अकोले, जि.अहमदनगर ; 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोळदा ता.नवापुर 
२ | जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे १०६४.९७ ८०.०० 
(क्षमता १४४) 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा मवेश्ी, ता.अकोले, 
३ | जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ ७९८.१० ८०.०० 
कर्मचाऱ्यांकरीता निवासस्थान इमारत बांधकाम करणे 
‘ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा विष्णापुर, ता.चोपडा, aes oe 
जि.जळगांव येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे न न 
शासकीय आश्रमशाळा वडफळी, ता. अक्कलकुवा, 
4 नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे १०९८.८६ १००.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) 
शासकीय आश्रमशाळा दळवट, ता. कळवण जि.नाशिक 
ही येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे (क्षमता १४४) 0. ee 
र शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर, ता. कळवण येथे ee aad 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे (क्षमता १४४) न न 
भे सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह हरसुल, ता.त्र्यंबकेश्वर, सत ee 
जि.नाशिक । | 
शासकीय आश्रमशाळा चुलवड, ता.अक्कलकुवा, 
९ नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे १०३२.४६ १००.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) 
(1 शासकोय आश्रमशाळा शिर्वे, ता.तळोदा, जि.नंदुरबार ना व्र 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) न ी 
a न शासकीय आश्रमशाळा आसरबारी, ता. पेठ, जि.नाशिक rer een 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) न न 
सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह डोंगर कठोरा, ता. यावल, 
नर जळगाव 323.48 400,00 
जि. जळगाव 
लालमाती, ता रावेर, जि.जळगाव येथीळ शासकीय 
१३ ४४९ .७४ १००.०० 


आदिवासी आश्रमझशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन-६, दि. २८ मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय । सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता किंमत | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
शिडी २ ३ a. ee 
अ) शासकोौय आश्रमशाळा चुलवड, ता.धडगांव, 
१४ | जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह व शालेय इमारत १३२४.१६ ५०.०० 
बांधकाम करणे 
शासकीय आश्रमशाळा दहिंदुले, ता. सटाणा, जि.नाशिक 
१५ : ११०१.७० ५०.०० 
येथे शालेय इमारत बांधणे 
शासकीय आश्रमशाळा सोनखुर्दद ता.धडगांव, 
१६ . नंदुरबार मुलींचे वसतीगृह बां धणे ११५४.२५ ५०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) 
अ) शासकीय आश्रमशाळा हातधुई, ता.धडगांव, 
१७ | जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे व १३३१.१८ ५०.०० 
शाळेय इमातरीचे बांधकाम करणे 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा मवेशी, ता.अकोले, 
जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये शासकीय 
१८ इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा करीता इमारत ८८९.९० ५०.०० 
इंग्रजी मा आश्रमशाळा करीता शाळेय इमारत 
बांधकाम करणे 
रोहड, ता. साक्री, जि.धुळे येथील शासकीय आदिवासी 
यां पिकल्या कोत ४४९.७४ ५०.०० 
गळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
तालंबा, ता. अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार येथील शासकीय 
२० anftarest डा कण कणी ४४९.४८ ५०.०० 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
२१ | मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह रोहोड, ता. साक्री, जि. धुळे ३९४.७० ५०.०० 
व एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व. बांधकाम (आदिवासी) १८७९०.८३ १५६९.०० 
विभाग, नाशिक 
२१ एकुण ४२२५ ११०९ १८७९०.८३ १५६९.०० 


lly signed by RAJENDRA DEVARAM 


RAJENDRA ५५०५५ 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba 
2dfa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcd: 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

॥ 


ber=F617DED8E7182679ED107E6 


3511160B2054D23D8173AD985ESB569A58 
B H AWA R | O2CEASA, cn=RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 


Date: 2023.03.28 16:42:52 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


